प्रशासकीय मान्यता 

केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षीक योजनांतर्गत 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या  श्रेणीवर्धन 
योजनेंतर्गत केंद्र शासन हिस्साअंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएल-२०१९/प्र.क्र.३१७/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा १ झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) स्वास्थ व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्रमांक U.14017/31/2016-ME- 
IL, दिनांक १०.०९.२०१८ 

५) संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं / शावैमला / केंद्रशासन हिस्सा / यंसाख / ३१४३४ 
/ १-म/२०१९, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१९ 

६ शासन पत्र क्रमांक पीजीएन २०१९/ प्र.क्र.२९५ / प्रशा-१, दिनांक १९.११.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक १०.०९.२०१८ च्या 
पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षीक योजनांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धन 
योजनेंतर्गत केंद्र शासन हिस्साअंतर्गत मंजूर अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून पुढील तक्त्यात 
नमूद रुपये ४,१८,३७,१०२/- (रुपये चार कोटी अठरा लक्ष सदतीस हजार एकशे दोन फक्त) ची 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१९/प्र.क्र.३१७/प्रशा-१ 


अ.क्र | यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
(रुपये) (रुपये) 

za स्लाईड सेट ३ २३७५० ७१२५० 
2 स्लाईड सेट २ २१७५० ४३५०० 
3 | इंम्ब्रीयोलांजी मांडेल १५ ५००० ७५००० 
8 । मोर्व्युरी कुलर ca ९९१२० ९९१२० 
५ | एलसीडी प्रोजेक्टर विथ स्क्रिन h a] ८४९६० ८४९६० 
६ | मायक्रोटोम fea ७०८०० ७०८०० 
७ | रेफ्रिजरेटर re] ४०००० ४०००० 
८ | लॅपटॉप व्यि ४९५०० ४९५०० 
९ | फिजिओलाजीकल डाटा अँक्वेजिडन सिस्टीम व्यि ९३८३४१ ९३८३४१ 
| qo | लॅपटॉप ae | ४९५०० ४९५०० 
ase १ | प्रिस्टली स्मिथ ४ २४६४० ९८५६० 
१२ | मोसोस ईरोग्राफ ४ १०६४० ४२५६० 
१३ | फुल्ली aces अंनालायझर | 4 | १५००००० १५००००० 
१४ | क्रिटीकल फ्लिकर फ्युजन अँपरेटस्‌ हिं ४७२०० ४७२०० 
१५ | पीडी मिटर २ ६९२० १३८४० 
१६ | बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप २० ४५००० ९००००० 
१७ । पेन्टाहेड मायक्रोस्कोप od 3440000 3440000 
१८ | एलसीडी प्रोजेक्टर विथ स्क्रिन २ ९९९५० १९९९०० 
१९ | लॅपटॉप २ ४८९५० ९७९०० 
२० | वॉटर टेस्टिंग किटस्‌ ed ६४०० ६४०० 
२१ | आयोडिन टेस्टिंग किटस्‌ Ex १००० १००० 
२२ | झेरॉक्स प्रिंटर पिं १९०००० १९०००० 
२३ | कॉलर माईक सिस्टीम 2 ३९५० ७९०० 
२४ ' व्हेन्टीलेटर निओनेटल eed § 00000 ६००००० 
२५ सीपॅप मशीन ३ १७०००० ५१०००० 
२६ | अल्कोहोल ब्रीथ अनालायझर oe | १९५०० १९५०० 
२७ । थीन लेअर क्रोमोटोग्राफी sang 22000 22000 
२८ | si टेस्टिंग किट ca ९८३५ ९८३५ 
२९ | सायकोळाजीकल टेस्ट इक्विपमेन्ट सेट aid ४५३८१२ ४५३८१२ 
३० | फायबर आप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप ieee १२५०००० १२५०००० 
३१ | पल्मोनरी Haar टेस्ट al २४६४०० २४६४०० 
३२ | बायपॅप Fait २ १८८१६० ३७६३२० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१९/प्र.क्र.३१७/प्रशा-१ 


अ.क्र | यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
(रुपये) (रुपये) 

३३ | एन्डोस्कोपी एचडी ३ चीप कमेरा विथ मेडिकल णि ३६००००० 3६००००० 
ग्रेड मॉनीटर विथ टेलीस्कोप सेट 

३४ | ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप ard 200000 200000 

34 पेरिमीटर ay 4400000 4400000 

३६ | ऑटोरिफ्रेक्‍्टोकेरोटोमीटर Ea ५५०००० ५५०००० 

३७ | स्प्लीट ल॑म्प विथ अँप्लीकेडशन टोनोमीटर La ४७५००० ४७५००० 

३८_ | टॅम्नोप्लास्टी अँण्ड स्टॅपीडोटांमी इन्स्ट्रमेन्ट सेट । १ | ९७६७०० ९७६७०० 

३९ | रेडिओफ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोसजिकळल युनीट na ३६५६२४ ३६५६२४ 

vo | शोवर ad ५४०००० ५४०००० 
४१ । ट्रकान सेट शि ३१३६० ३१३६० 
४२ | सुचर पासर हत १०३३२० १०३३२० 
४३ | ड्रिल कम के वायर विथ बॅटरी za १८०००० १८०००० 
४४ | मेमोग्राफी Fal डि २००००००० 20000000 
४५ | ८०० एम.ए. एक्सरे मशिन ay ९५०००० ९५०००० 
एकूण ४,१८,३७,१०२ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षीक योजनांतर्गत पदव्युत्तर 

अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी 

सदर आर्थिक वर्षात वापरण्यास परवानगी मिळणेबाबत उपरोक्त दिनांक १९.११.२०१९ 

च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून 

देण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

३. सदर यंत्र सामुग्री संबंधित केंद्र- राज्य योजनेतंर्गत अनुज्ञेय आहे, याची खातरजमा संबधित 
संस्थेने केली आहे. 

४. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१९/प्र.क्र.३१७/प्रशा-१ 


५. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌ृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


६. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


७. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


८. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


९. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


१०. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


११. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त ARITA नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस ४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(००) (४२) - राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयाचे बळकटीकरण व 

दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे (४२१० २४३८) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१९/प्र.क्र.३१७/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५४२५३७५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 
A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 
M U R L | D H A 50897b7b2244d66593f50dd7 13da838 
60912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97 
R RAO ec0978235f63f80f0bc4317129bf381eb4 
8778f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
D A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.01.30 17:45:47 +05'30' 
( 31. H. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,लातूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


